उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अहमदनगर 
च्या कार्यालयीन जागेभोवती संरक्षक fara 


उभारण्यासाठी प्रशासकीय मंजुरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. एमव्हीडी-०८१०/प्र.क्र.३५७/परि- ४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक - ३ नोव्हेंबर, २०१०. 


वाचा :- परिवहन आयुक्‍त कार्यालय यांचे पत्र क्र. एसीसी-[अ/पञआ/०९/का.१०/जा.क्र. ११९५३, 
दि.७ ऑगस्ट, २०१०. 


शासन निर्णय :- उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अहमदनगर कार्यालयाच्या जागेभोबती संरक्षक भिंत 
उभारण्यासाठी सोबत जोडलेल्या विबरणपत्रातील तपशिलाप्रमाणे रु.३९,०१,३६७/- (रु.एकोणचाळीस लक्ष एक 
हजार तीनशे सदुसष्ट फक्त) इतक्या खर्चास याद्वारे प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 

2. यासाठी येणारा खर्च मागणी क्र.एच-८, मुख्य लेखाशिर्ष ४०५९ सार्वजनिक बांधकामावरील 
भांडवली खर्च, ०५१ बांधकाम पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना (०८) परिवहन (०८) (०१), मोठी बांधकामे 
"४०५९६०८२३) ५३ मोठी बांधकामे (योजनांतर्गत) (दत्तमत) याखाली खर्ची टाकण्यात यावा व त्याखालील मंजूर 
होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात याबा. 

३. निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय या कामावर कोणत्याही प्रकारे खर्च करण्यात येऊ नये. 

%. हा शासन निर्णय सार्बजनिक बांधकाम विभागाने त्यांच्या अनौपचारीक संदर्भ 
क्र.२७२/इमार्त-२, दि.२४.८.२०१० अन्बये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

षत हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra gov.in वेबसाईटबर उपलब्ध 
असून त्याचा संकेतांक २०१०११०३१५५७ ४६००१ आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नाबाने. यी 


आढ 
टा fe 


boi 
ZO (प्र.चं.मयेकर) 
शासनाचे अवर सचिव 


महालेखापाल (लेखा परिक्षा ब अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, १/२, मुंबई/नागपूर 

परिबहन आयुक्त महाराष्ट्र्‌ राज्य, मुंबई. 

प्रादेशिक परिबहन अधिकारी, नाशिक. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक 

वित्त विभाग (व्यय-८/विनियम), मंत्रालय, मुंबई. Va Sep Serer ३ रे) 
निबडनस्ती (गृहविभाग/परि-४) मत्नालच्य ae 


RAWTIT TUR GR len 8A 


No.MVD-0810/C.R.-357/TRA-4 


- Name of work : Construction of Compound Wall for Regional 
Transport Office at Ahmednagar. 


RECAPITULATION SHEET 
1) Cost of work portion Rs. 37,51,218.00 
2) Add 4% Contingencies Rs. 1,50,049.00 
Total Rs. 39,01,367.00 


Naik.iwp 710 


